महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) शिक्षणाशिकारी व तत्सम या 
पदावर पदोन्नती दिलेल्या पदस्थापनेत 
अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेडा, क्रमांक : निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१ (भाग-१)/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२० 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/प्रशा-२, 
दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०२० 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर 
कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची शिक्षणाधिकारी व तत्सम, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) या पदावर दिनांक ७ ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याची विनंती केली 
होती. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनुसार बदल करण्यात येत आहे. 


अनु| नाववपदनाम | महसुली | दिनांक ७ ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या | अंशत: बदलानंतरची 
क्र विभाग शासन निर्णयान्वये देण्यात पदस्थापना 
आलेल्या पदस्थापनेचे पद 
| २ ३ 11 ४ | ५ 
: श्री. विजय वसंतराव औरंगाबाद |विभागीय सहसचिव, प्रशासकीय अधिकारी, 
जोशी, महा. राज्य माध्यमिक व उच्च महा. राज्य शौक्षणिक नियोजन 

माध्यमिक शिक्षण मंडळ, व प्रशासन संस्था (मिपा), 
लातूर औरंगाबाद- प्रतिनियुक्तीने 


२. आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदी तात्काळ 
रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍्त(शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१ (भाग-१)/प्रशा-२ 


३. संबंधित अधिकारी हे दिनांक ७ ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या आदेशानुसार संबंधित पदावर रूजू 
झाले असल्यास, हे आदेश अंमलात येणार नाहीत. आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी याबाबत प्रथम खात्री करून 
नंतर वरीलप्रमाणे आदेशा निर्गमित करावेत. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२९१५१३३४३५२१ असा आहे. हा निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DEEPAK VIJAY 1 तरा 


abb9acf4ba, postalCode=400032, street=ROOM NO 4.4,ANNEX 
BLDG,SCHOOL EDUCATION DEPT.MANTRALAYA,MUMBAI, ou=NA, 
S H E LA R o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=DEEPAK VUAY SHELAR 
Date: 2020.12.29 15:16:55 +05'30' 
अवर सचिव, AERTS शासन 
> 


) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA) ASRS राज्य, पुणे 
) सर्व शिक्षण संचालक 
३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
) 
) 
) 


शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद (माध्यमिक/प्राथमिक/निरंतर शिक्षण) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी औरंगाबाद 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 

१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 

२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


